महाराष्ट्र शासन 


जिल्हास्तरीय आपत्ती व्यवस्थापन 
गटाच्या स्थापनेबाबत 


शासन निर्णय क्रमांक: सीएमपी-०३१०/प्र.क्र.१५६/ विशा-१ ब, 


गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 


दिनांक: १८ मार्च, २०१०. 


वाचा:- शासन निर्णय, गृह विभाग, क्रमांकः एमआयएस-०४०९/प्र.क्र.८७/पोल-८, 
दिनांक ९ एप्रिल, २००९. 


प्रस्तावनाः केंद्रे शासनाच्या गृह मंत्रालयाने आपत्ती व्यवस्थापन आराखडा व दोन टप्प्यामध्ये प्रमाणित 


कार्य पध्दतीची मार्गदर्शक 


दर्शक तत्वे विहित केलेली आहेत. त्यानुसार आणीबाणीच्या परिस्थितीत कार्यवाही 


करण्यासाठी संदर्भाधीन दिनांक ९ एप्रिल, २००९ च्या शासन निर्णयाद्वारे राज्यस्तरीय व्यवस्थापन गटाची 
स्थापना शासनाकडून करण्यात आली आहे. मात्र जिल्हास्तरावर आणीबाणीच्या परिस्थितीत आपत्ती 


व्यवस्थापनासाठी जिल्हास्तरीय आपत्ती व्यवस्थापन गट 
होती. 


शासन निर्णय:- या शासन आदेशाव्दारे वरील बाबी संबंधाने 
जिल्हास्तरीय व्यवस्थापन गटाची स्थापना करण्यांत येत आहे. 


ल 


जिल्हास्तरीय आपत्ती व्यवस्थापन गट 
सदस्य पर्यायी सदस्य 
जिल्हा दंडाधिकारी अपर जिल्हा दंडाधिकारी 
पोलीस अधिक्षक अपर पोलीस अधिक्षक 
केंद्रीय गुप्ता वार्ता केंद्रीय गुप्ता वार्ता विभागाचे 
विभागाचे जिल्हास्तरीय दुय्यम अधिकारी 
अधिकारी 
अपर जिल्हा दंडाधिकारी निवासी उप जिल्हा दंडाधिकारी 
अपर उपायुक्त/सहाय्यक जिल्हा गुप्तावार्ता विभाग 
आयुक्‍त राज्य गुप्तवार्ता अधिकारी 
बिभाग. 
उप संचालक, आरोग्य जिल्हा आरोग्य अधिकारी 
संचालनालय. 
उप प्रादेशिक परिवहन सहाय्यक प्रादेशिक परिवहन 
अधिकारी . 


अधिकारी. 


स्थापन करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 


ium सावांगीण विचारांती खालीलप्रमाणे 


पद 
अध्यक्ष 
सदस्य 
सदस्य 


सदस्य 
सद्स्य 


सदस्य 


सदस्य 


अध्यक्षांनी आवश्यकतेनुसार इतर संबंधित अधिका-यांना बेठकीसाठी बोलवावे. 


D:\Anand\2010Girish Menon -G.R.spl-1 b Cr No.156.lwp 
रोटा/एच-२७७५[ ८००-३-१०]-१ 


[ कर ATe प. 


-.२-- 


3. हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या वेबसाईटवर उपलब्ध करुन देण्यात आ! असून 
त्याचा संगणक सांकेतांक क्र. २०१००३१८१४४२४७००१ असा आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


ae 
( द्ञत्रय बो'हाडे ) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, . 
अपर मुख्य सचिव ( मदत व पुनर्वसन ) महसूल व वन विभाग,मंत्रालय,मुंबई-३२ 
प्रधान सचिव, आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
सचिव ( परिबहन व राज्य उत्पादन शुल्क), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
पोलीस महासंचालक , महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
आयुक्‍त, राज्य गुप्तवार्ता विभाग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
सह संचालक, केंद्रीय गुप्तवार्ता विभाग, मुंबई 
सर्व जिल्हाधिकारी 
सर्व पोलीस अधिक्षक 
सर्व केंद्रीय गुप्तवार्ता विभागाचे जिल्हास्तरावरील अधिकारी 
सर्व उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी. 
सहाय्यक आयुक्त, राज्य गुप्तवार्ता विभाग 
सर्व उपसंचालक, आरोग्य सेवा. 
सर्व जिल्हा आरोग्य अधिकारी. 
प्रधान सचिव (विशेष) यांचे बरिष्ठ स्वीय सहाय्यक. 
उप सचिव (विशेष) यांचे स्वीय सहाय्यक. 
निवड नस्ती, का. विशा-१ ब. 


D:\Anand\2010Girish Menon -G.R.spl-1 6 Cr No.156.lwp 
एव-२७७५- १3. 


